RNI No. MAHBIL/ 2009/ 31745 
Reg. No. MCS/175/ 2016 - 18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - मध्य उप -विभाग 
वर्ष२, अंक १९ 


वर्ष २, अंक १९ ] 


सोमवार , जून ६, २०१६ / ज्येष्ठ १६, शके १९३८ 


[ पृष्ठ १, किंमत : रुपये ४ .०० 


असाधारण क्रमांक १९ 
प्राधिकृत प्रकाशन 


उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ३१ मे २०१६ . 


अधिसूचना 


मुंबई खादी व ग्रामोद्योग अधिनियम, १९६० . 

क्रमांक केव्हीवी . २०१६ / प्र.क्र . ७६ / उद्योग - ६. — मुंबई खादी व ग्रामोद्योग अधिनियम, १९६० ( १९६० चा मुंबई १९ ) च्या कलम ७- अ ( १ ) 
च्या उप खंड ( अ) अन्वये प्रदान केलेल्या शक्तीचा वापर करून महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ , मुंबई या मंडळाच्या औरंगाबाद जिल्हा 
समितीवर श्री . संतोष अण्णासाहेब माने , मु . पो . जामगाव, ता . गंगापूर , जि . औरंगाबाद यांची या अधिसूचनेन्वये “ अध्यक्ष ” म्हणून नियुक्ती 
करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


वै. भू . लटके, 
शासनाचे उप सचिव . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, 
PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE 
OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 , 
EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 
भाग एक ( म . उ.वि . ) - १९ - १ 


